भारतीय वन सेवेतील सन 229 च्या 
तुकडीतील अधिका-यांकरीता "On the Job 
Training (OUT) प्रशिक्षण आयोजित 
करण्याकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. आएफएस ५०२३/प्र.क्र.११०/फ-७अ 
१ला मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक:- १० ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :-ज्ञासन निर्णय समक्रमांक आएफएस ५०२३/प्र.क्र.११०/फ-७अ, दि.०२/०८/२०२३. 


भारतीय वन सेवेतील सन २०२१ च्या तुकडीतील ०३ (तीन) परिविक्षाधीन अधिका-यांकरीता "On 
the Job Training (OUT) प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी कनिष्ठ समय वेतनश्रेणीत (वेतन श्रेणी Level १० 
in the Pay Matrix) सहाय्यक वनसंरक्षकाची ०३ अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत संदर्भाधीन 
दि.०२/०८/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर 
शासन निर्णयामधील परि.क्र.१ मधीळ ओळ क्र.५, परि.क्र.३ मधील ओळ क्र.६ व परि. क्र.४ मधील ओळ क्र.१ 
मध्ये “दिनांक ०७ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२३” या ऐवजी “दिनांक १२ ऑगस्ट २०२३ ते 
दिनांक १ डिसेंबर, २०२३” असे वाचावे. 
२. तसेच सदरच्या पदावर रुजु होण्याकरीताचा पदग्रहण अवधी हा महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण 
अवधी, स्वियेत्तर सेवा आणि निलंबण, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, 
१९८१ मधील तरतुदींनुसार अनुज्ञेय राहील. 

सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०८१०१५५५४७८९१९ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने on 
RATANSINGH "याया 


2.5.4.20=8683c3d7b7 1 4d49dfd391ec34ab7bc6flab23 


MAH AJAN 19da73a07fba95b92f0d9eF34d4, postalCode=400032, 
st=Maharashti 


PARDESHI oe 
(रतनसिंह परदेशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्विय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्विय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
६. संचालक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, डेहराडून, 
७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (कार्मिक), नागपूर. 
८. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) चंद्रपूर . 
९. मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक आएफएस ५०२३/प्र.क्र.११०/फ-७अ 


१०. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), नागपूर, अमरावती व गडचिरोली. 

११. संबंधित परिविक्षाधिन भावसे अधिकारी. 

१२. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

१३. कोषागार अधिकारी, नागपूर, अमरावती व गडचिरोली. 

१४. कक्ष अधिकारी, कार्यासन फ-७, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. सहायक संचालक, भावसे/लेखा कक्ष, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती, कार्यासन फ-७अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


